अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व कार्यकारी 
अभियंता, गोदावरी जलविद्यु व उपसा सिंचन 
विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत स्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.२५/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.०३.२०२०. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०१९/प्र.क्र.३९जवि, दि.१९.१०.२०१९. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/४०६, दि.१३.०२.२०२०. 

शासन निर्णय: 

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद व 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९ 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० या कालावधीसाठी किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी 
कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणाऱ्या नियत आस्थानेवरील ६८ पदांचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४” व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ९ पदांचा वेतनावरील खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ 
- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०५) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम), (४७०१ 
एच ८९९)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२५/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००३१९१८२२२८८०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ar Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
AmrutaAjit 0111100000 
| n a m d a r Se OU = Water Resources 
Date: 2020.03.19 18:28:52 +05'30" 
(अ. अ. इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

3 कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 
अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


OM SF 0८ 
wevrovroe Tvs YS DY 


४) 
टू 


९ 


Da 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक : सीओई -२०२०/प्र.क्र.२५/ज.बि, दि.१९.०३.२०२० चे 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
अ.क्र पदनाम कार्य.अभि.,गोदावरी प.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी उप.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी कार्य.अभि., गोदावरी का.अ., गोदावरी ज.वि. व 
जलविद्युत ब उपसा सिंचन |लविद्यु व उपसा | जलविद्युत व उपसा | जलविद्युत व उपसा जलविद्युत व उपसा जलविद्युत व उपसा उ.सि.वि, औरंगाबाद a x 
विभाग, औरंगाबाद पचन उपविभाग क्र. १, । सिंचन उपविभाग क्र. | सिंचन उपविभाग सिंचन विभाग, सिंचन विभाग,नाशिक उपविभाग, का.अ., गोदावरी 
ra २. नांदेड क्र. ३. औरंगाबाद उपविभाग क्र. ४ ज.बि. व उ.सि.बि. नाशिक 
लातूर (एकूण) 

ma R 3 v & & Sl ८ a ae 
g कार्यकारी अभियंता १ 2 
२ उप अभियंता १ g १ १ १ १ & 

शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
डु चिं | वाप 
ष्‌ प्रथम लिपिव 
नि ।. eee .. लिपिव 3 १ १ १ १ १ र 
9 कनिष्ठ लिपिक /लिपिक ष्‌ १ १ १ २ Ro 
टंकलेखक 
८ भांडारपाल 
९ सहा. आरेखव १ g 
Ro अनुरेखक २ १ 3 
११ वाहनचालक g g g g g ष्‌ 
१२ शिका ष्‌ १ १ २ २ ११ 
4) plan R शै g g g द्‌ 
ww he a Ta g x R 
१५ “कीती |... १ १ 
एकूण र्ड ८ 1 ९. ee es || & Be 


Amruta Ajit 
Inamdar 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2020.03.19 18:29:12 +05'30' 


( अ. अ. इनामदार ) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक :सीओई -२०२०/प्र.क्र.२५/ज.बि, दि.१९.०३.२०२० चे 
विवरणपत्र २ 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२०) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, औरंगाब 
g श्री.अय्युब मोहमद इनामदार वाहन चालक दि.३१/०७/२०२२ 
२ श्री. पुंडलिक नाना खोडके मदतनीस दि.३१/०१/२०२४ 
3 श्री.जीतबहादुर ऐतराम थापा  चौकोदार दि.३१/१२/२०२२ 
4 | श्री.सुभाष भानुदास भांगरे | चौकोदार दि.३१.०५.२०२६ 
ष्‌ श्री. इर्षाद अब्दुल हादी मजुर दि.३०/११/२०२४ 
श्री. विठठुल भागा सोनावणे तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२४ 
७ श्री.सय्यद अब्बास SAAT सहाय्यक जोडारी दि.३१/०३/२०२१ 
एकूण वळि "शो ७ 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 
श्री.कसन धाया विघ्ने वाहनचालक दि.३१.०५.२०२४ 
२ श्री.अमरसिंग कलिसिंग ६ | चौकोदार | दि.२८.०२.२०२३ 
एकूण ०२ 
'एकूण पदे ०९ 


ae Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 

A mM [ U ta A | t DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, 
J S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


| nN a mM d a r Bere ote ad 19 18:29:29 +05'30' 
( अ. अ. इनामदार ) 
शासनाच्या अवर सचिव 


